पोलीस भरतीसाठी प्रवेश शुल्क 


आकारण्याबाबत ____ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय:-क्र,पीएए ०३०६/प्र.क्र.2७/पोल-५ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, .दि. 2? मार्च, २००६. 


दाचा :- - 

(१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीएए-०३९६/सीआर-५६५/पोल- ५ अ, 
दि.१० जुलै, १९९८. 

(२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण व खास पथके यांचे पत्र 
क्र.प्रशि/पोम/सेवाप्रवेश नियम/२००५/३४५४, दि.०८.०९.२००५. 


शासन निर्णय:- 
शांसन निर्णय क्र.पीएए-०३९६/सीआर-५६५/पोल-५ अ, दि.१० जुलै, १९९८ 

अन्वये पोलीस भरतीसाठी जे उमेदवार शारिरीक दृष्ट्या पात्र असतील अशा 
उमेदवारांकडून प्रत्येकी रु. २०/- इतकी प्रवेश फी घेण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदरच्या प्रवेश फी मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून 'दि.०१.०४.०६ 
पासून राज्यात पोलीस घटकांमार्फत केल्या जाणा-या पोलीस. भरतीच्या प्रसंगी अर्ज 
करणाऱ्या उमेदवारांकडून. अर्जासोंबत प्रत्येकी रु.५०/ प्रवेश फी आकारण्यात यावी, तसेच 
प्रवेश शुल्कापोटी जमा: झालेल्या ,रकमेतून खर्च वजा जाता उर्वरित रक्‍कम, शासकीय 
लेख्यात प्रचलित पध्दतीने जमा. करण्यात गावी, 

¢ शासन निर्णय वित्त विभागाच्या“अनौपंचारिक dad. ८२/७६/व्यय-७/दिनांक 
२७ फेब्रुवारी, २००६ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार' निर्गमित करण्यातः येत 'आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


(ag Ca 
अवर सचिद, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रती, 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व परिक्षेत्रिय विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, लोहमार्ग, मुंबई. 


CGR-47-08,02.06D:'pol-Se कृ.मा.प, 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व पोलीस आयुक्त, 

सर्व पोलीस अधिक्षक, 

सर्व समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१ ते १४ 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व परिक्षा ) महाराष्ट्र मुंबई/अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-७), (अर्थसंकल्प-१०), 

गृह विभाग, बीयुडी-१, एचडीओ-४, 

निवड नस्ती. 


